श्री.सुहास पाटील, उप संचालक, 
शिवछत्रपती क्रीडापीठ, पुणे यांच्या 
बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:संक्रीआ १०२२/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा- शासन समक्रमांक दि.१८/०८/२०२३ चे आदेश. 
शासन आदेशा- 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री.सुहास पाटील, उप संचालक, शिवछत्रपती क्रीडापीठ,पुणे 
यांची बदलीने पदस्थापना उप संचालक, औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात आली आहे. 
२. श्री.सुहास पाटील, उप संचालक यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ च्या कलम ४ नुसार 
विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार बदली केली नसल्याने संदर्भाधीन दि.१८/०८/२०२३ चे शासन आदेशा 
या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१११००७१८६९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 

S U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d4615daa9566ad8fa49d50 


637950208576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=345A2816550FE595955B31526C8E1A318 
63F6F9DC898D91E4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL 
H A N J E SURYAKANT HANJE 
Date: 2023.09.11 10:29:06 +05'30' 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
२. सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
५. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
कार्यासन अधिकारी(क्रीयुसे-१/३) 
निवडनस्ती. 


Cc ww A OO 


